बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी 
सेवापुरवठादार संस्थेचे एजन्सींचे 
पॅनल नियुक्तीचा दि.०६.०९.२०२३ 
रोजीचा झासन निर्णय रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३/कामगार-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा:- 
या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२३. 
प्रस्तावना- 


कामगार विभागाने, कामगार आयुक्तालय व कामगार विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या इतर कार्यालयांसाठी बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेण्यासाठी दिनांक 
१८.०६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल 
इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. सदर पॅनळवरील पुरवठादाराच्या सेवा 
घेण्यासाठी इतर विभागांना मुभा देण्यात आली होती. 


२. सदर कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदर पॅनलला वेळोवेळी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. १८.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
संपुष्टात आणण्यात आली आहे. 


३. दरम्यानच्या काळात पुरवठादाराचे नवीन पॅनल नियुक्‍त करण्यासाठी 
कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत करण्यात आली. सदर 
समितीने दि. ०२.०९.२०२१ ते दि. २७.०४.२०२२ या कालावधीत निविदा प्रक्रिया 
राबविली. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. 
त्यापैकी निविदा समितीने १० निविदाकारांना पात्र ठरविले होते. त्यानुसार प्रस्ताव 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेऊन त्यास मान्यता घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाने 
दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे १० निविदाकारांपैकी एक एजन्सी वगळून नऊ (९) एजन्सींचे 
पॅनळ तयार करणे तसेच अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्यासाठी शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला. सदर पॅनलवरील सेवापुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य 
शासनाचे शासकीय विभाग/ निमशासकीय विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ 
महामंडळे/ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/ इतर आस्थापना इ. यांना बंधनकारक 
करण्यात आले आहे. सदर पुरवठादारांच्या पॅनलमध्ये १) अँक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९२३/कामगार-८ 


2) सी.एम.एस. आयटी सर्व्हिसेस प्रा.लि. 3) सी.एस.सी. ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया 
लि. ४ इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्वर लि. ५) क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. ६) 
एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि. ७ सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा.लि. ८) सिंग 
इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा.लि. ९) उर्मिला इंटरनेशनल सर्व्हिसेस प्रा.लि. 
या ९ एजन्सींचा समावेश होता. 


शासन निर्णय: - 


या विभागाचा वाचा येथे नमूद दि.०६.०९.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय रद्द करीत असल्याने विविध शासकीय विभागांना/ 
कार्यालयांना या विभागाच्या २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या व 
दि.०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्त पॅनलवरील एजन्सीकडून 
दि.२१.१०.२०२३ पासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाही. संबंधित शासकीय 
विभागांनी/कार्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्‍यकतेनुसार नियोजन करावे. 


३. ज्या शासकीय विभागांनी/ कार्यालयांनी या विभागाच्या दि. ०६.०९.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे मनुष्यबळाच्या सेवा घेतल्या असतील त्या 
विभागांनी/ कार्यालयांनी दि. २१.१०.२०२३ पासून ९ महिन्याच्या आत मनुष्यबळाच्या 
सेवा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही, अशा रितीने संपुष्टात 
आणाव्यात. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२३१०३११७०००२२३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
D F F PA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=856b31c793b12e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2 
U TIA M R A O 234f6131bf8940dbd2e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F4163205E7B4960CC7CA6F973D6DEB06502B2 

E8FC47A411BABCF42A0E99CF34B, cn=DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE at 

Date: 2023.10.31 17:01:13 +05'30' 

(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा. अध्यक्ष/ सभापती, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सर्वमा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३/कामगार-८ 


४. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

५. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

६. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव. 

. सर्वमा.मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

१०. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभाग/ कार्यालयांचे प्रमुख. 

११. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१२. प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१६. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१७. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. विकास आयुक्‍त (असंघटीत कामगार), मुंबई. 

१९. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

२०. संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 

२१. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 

२२. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

२३. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२४. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२५. सर्व विभागीय आयुक्त. 

२६. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२९. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३१. सह संचालक, SB व कोषागारे, कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर. 

३२. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/ yo नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर. 

३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

३४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील सर्व कार्यासने. 

३५. पॅनलवरील सर्व सेवापुरवठादार एजन्सीज. 

३६. निवडनस्ती / कामगार-८ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


